दिनांक २० सप्टेंबर, 2029 ते २४ सप्टेंबर, 2029 
या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल (पुरुष व महिला) स्पर्धा 
२०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०३/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 

2098-20/CCSCSB, दि.२६.०८.२०२१. 

२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/व्हॉलीबॉल /२०२०-२१ 
FF.02.08 2029, 

3. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२०-२१/का-४/९३५, दि.१६.०९.२०२१. 

४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : अभानासे ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 
दि.०९.०९.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २० ते २४ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल ( पुरुष व महिला ) स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग 
घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. ७, संप्टेबर,२०२१ 
रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा- 
यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे ( पुरूष संघ ) होणाऱ्या रु. ६४,०००/-(रुपये चौसष्ट हजार फक्त ) व 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे ( महीला संघ ) होणाऱ्या रु. ७९,२००/-(रुपये एकोणऐंशी हजार दोनही फक्‍त) इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक १५ ते १७ सप्टेंबर, 2029 या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २० ते २४ 
सप्टेंबर,२०२१ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२० (म.नं.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवाळय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १५ ते २५ सप्टेंबर, २०२१ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०३/क्रीयुसे-२ 


कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता 
व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर 
सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ 
व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये 
मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी 
व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित 
कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाश्रीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१७१८२२०४४२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Swati Madhukar ऐवा 
Nanal Date: 2021-09-17 18:37:12 +0590 
(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०३/क्रीयुसे-२ 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ” (पुरुष संघ) 


दिनांक २० ते २४ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष व्हॉलीबॉल संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम | ट्रकसूट | किटबॅग विभाग / कार्यालय 
१ | कौशल बेळेकर, महसूल सहायक णं | प्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, 
मुंबई, फोर्ट, मुंबई. 
२ | योगेश निभेकर, वरिष्ठ लिपिक ae शि बालविकास प्रकल्प अधिकारी, मुलुंड, 
मुंबई. 
३ | प्रफुल के. चाटे, होय । होय | सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, वणी, 
सहा.सहाकारी अधिकारी जिल्हा- यवतमाळ. 


४ | सुरज दा. जमदाडे, प्र. तंत्रज्ञ होय | होय ।मुख्य ब शास्त्रज्ञ, जिल्हा सावेजनिव 
आरोग्य प्रयोगशाळा, लातूर. 

५ । निखील श. गुजर, कर सहायक | होय | होय धकारी कार्यालय, अकोट. 

६ । वैभव अ. पवार, महसूल सहायक | होय | होय धकारी कार्यालय, यवतमाळ. 


७ । श्री. सलमान यासिम खान | ada स्थानिक निधी लेखा परिक्षण, महाराष्ट्र 
कनिष्ठ लेखापरिक्षक राज्य, चंद्रपूर. 
८ । विवेक सु. दापके, कर सहायक होय होय | वस्तू व सेवा कर कार्यालय, नोडल-१०, 
बांद्रा, मुंबई. 
९ । प्रकाश बा. बुरसे, काळजी वाहक | होय | होय | समाज कल्याण विभाग, लातूर. 
१० | श्री. महेश गं. मुंढे, शि शं कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प 
कनिष्ठ अभियंता विभागीय पथक, आंबडपाल, ता. कुडाळ. 
११ | अतुल ब. नेवारे, लिपिक होय | होय | सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, 
यवतमाळ. 
१२ | श्री. शंकर संजयकुमार रेनापुरे बि शिश सामान्य रुग्णालय, शिवाजी कॉलेजच्या 
अधिकपरिचारक समोर, उदगीर. जिल्हा -- लातूर. 
१३ | शेख अथर अकबर, णि णि जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय, लातूर. 
बरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा 
पर्यवेक्षक (प्रशिक्षक) 
१४ | श्री. आनंद हेगडे, शिप होय | होय | अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, बांद्रा, 
(व्यवस्थापक) मुंबई. 


5 i Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 
wati M ad h U kar S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHT! 


RA 
Nanal Date: 2021.09.17 18:37:30 +05'30' 


(स्वा. म. नानळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” (पुरुष) 


दिनांक २० ते २४ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतोय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष व्हॉलीबॉल संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


रुपये 


> | oir | 
णीसाठी मै खणी व इतर व्यवस्था 
| 


(टपाल, दुरध्वनी, स्टेशनरी व फॅक्स यावरील खर्चासह ) 7 


७५०० 
४ | निवड चाचणी व सराव यासाठी प्रथमोपचार औषध ५०० 
hoo 


र 
१४ टॉवेल प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे 
१४ पायमोजे प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे 
१४ पॅन्थर सपोटर्स प्रत्येकी रु.३००/- प्रमाणे 


]रासाठो मै , व्हालोबॉ भाडे व इतर व्यवस्था २४०० 
(प्रतिदिन रु. ८००/- प्रमाणे तीन दिवसासाठी) 


पळा 


TS हजार फक्त) ६४,००० 


cal 
v 


7 Digitally signed by Swati Madhukar 
Nanal 
Swati M ad h 0) kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 


Nanal GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.17 18:37:47 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - क 


दिनांक २० ते २४ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी / 


कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 
। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
१ | योगेश निभेकर, वरिष्ठ लिपिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, मुलुंड, मुंबई. 
२ | कौशल बेळेकर, महसूल सहायक प्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई, फोर्ट, मुंबई. 
३ | श्री. अशोक के. बुकटे, मजूर पविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, 
उदगिर, जिल्हा लातूर. 
४ । प्रफुल के. चाटे, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, वणी, जिल्हा- यवतमाळ. 
सहा.सहाकारी अधिकारी 
५ | सुरज दा. जमदाडे, प्र. तंत्रज्ञ मुख्य ब शास्त्रज्ञ, जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, लातूर. 
६ | निखील श. गुजर, कर सहायक धकारी कार्यालय, अकोट. 
७ | वैभव अ. पवार, महसूल सहायक धकारी, THN कार्यालय, यवतमाळ. 
८ । सलमान यासिम खान, स्थानिक निधी लेखा परिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, चंद्रपूर. 
कनिष्ठ लेखा परिक्षक 
९ । विवेक सु. दापके, कर सहायक ARF सेवा कर कार्यालय, नोडल-१०, बांद्रा, मुंबई. 
१० | प्रकाश बा. बुरसे, काळजी वाहक  । समाज कल्याण विभाग, लातूर. 
११ श्री. महेश गं. मुंढे, कनिष्ठ अभियंता | कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, 
आंबडपाल, ता. कुडाळ. 
१२ | अतुल ब. नेवारे, लिपिक सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, यवतमाळ. 
१३ | शंकर संजयकुमार रेनापुरे सामान्य रुग्णालय, शिवाजी कॉलेजच्या समोर, , 
अधिकपरिचारक जिल्हा -- लातूर. 
१४ | असिफ इक्बाल शेख, विशेष भुमि संपादन क्र.१, सातारा. 
महसूल सहायक 
१५ | शुभम रमेश वानखेडे, तलाठ तहसिल, अकोट. 
१६ | विजय अंबादार इंगळे, कृषि सहायक | तालुका कृषि अधिकारी का. अरणी, यवतमाळ. 
१७ । विजय दि. हंडे, प्राचार्य, एम.डी.एम. कॉलेज,औराद, शाहजनी, ता. निलंगा, 
संचालक शारिरीक शिक्षण जिल्हा- लातूर. 
१८ । अरुण रा. जगदाळे, राज्यकर बस्तू ब सेबाकर विभाग, मुंबई. 
निरिक्षक 
१९ | पराग रविंद्र दिक्षीत, लघुटंकलेखक । जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक. 
२० | सुनिल आगरकर, पार्बजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 
२१ प कडू, कनिष्ठ लेखापाल अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा, मुंबई. 
२२ | शेख अथर अकबर, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय, लातूर. 
बरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक 
२३ | आनंदा हेगडे, शिप अन्न ब औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, बांद्रा, मुंबई. 


Swati Madhukar 
Nanal 


MAHARASHTRA 


( X41. A. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Date: 2021.09.17 18:38:04 +05'30' 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


IN, 
OF 


करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र अ (महिला संघ) 


दिनांक २० ते २४ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत POAT, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व 


। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग | विभाग / कार्यालय 

१ | श्रीमती स्नेहा शरद पवार, जवान । नाही | नाही | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. 

२ | श्रुती प्र. नळकांडे, णो hae वधी व न्यास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 

3 णी दि. पाटील, होय aa उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
सहा.कक्ष अधिकारी मुंबई. 

४ | लक्ष्मी बा. पगलवाड, लिपीव होय । होय सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५ | sitet शि. सुर्यवंशी, णं गि क्रिडा ब युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 
क्रिडा अधिकारी 

६ | शिल्पा द. चाबुकस्वार, नाही । नाही । जिल्हा क्रिडा अधिकारी कार्यालय, पुणे. 
क्रिडा अधिकारी 

७ | जयश्री बि. देवकर, क्रिडा अधिव होय । होय क्रिडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 

८ पा सू. अडसुळ, सहा. संचालक ।होय  । होय क्रिडा ब युबक सेवा संचालनालय, पुणे. 

९ | संगोता म. जगताप, क्रिडा अधिव होय । होय क्रिडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 

१० | किरण कि. राठोड, लिपीव होय ।होय अभिलेख संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

११ | प्रियंका बबन कुटे, जवान होय ।होय राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर. 

१२ । स्नेहल वि. जगताप, क्रिडा अधिव होय  । होय जिल्हा क्रिडा अधिकारी कार्यालय, 

कोल्हापूर. 
१३ | श्री. दिलीप कडू, कनिष्ठ लेखापाल aa =| अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा (पू), 
मुंबई. 

१४ | श्री. अशोक के. बुकटे, होय । होय | मा. उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक 

व्यवस्थापक बांधकाम विभाग, उदगीर, लातूर 


igitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar a CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


Nanal 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.17 18:38:19 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” (महिला) 


दिनांक २० ते २४ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल संघासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. 
masa raiser ees ' योजनापवा 


UT व इतर व्यवस्था 


१४ जसी प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे 
र 
७ | १४ जोडी शुज प्रत्येकी रु. १०००/- प्रमाणे 
१४ टॉवेल प्रत्येको रु. १००/- प्रमाणे 
१४ रिस्ट बॅन्ड रु.१५०/- प्रमाणे 
१४ पायमोजे प्रत्येकी रु.१००/- प्रमाणे 
१२ | ९४ पॅन्थर सपोटर्स प्रत्येकी रु.३००/- प्रमाणे 


शवोरासाठ 
शी हजार दोन 


é Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 

Swati Mad h U kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA 


Nanal Date: 2021.09.17 18:38:35 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - क 
दिनांक २० ते २४ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या व्हॉलीबॉल 
संघाची निवड करण्यासाठी दि. ७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेल्या महिला अधिकारी/ 
कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


। क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 

१ । श्रीमती स्नेहा शरद पवार, जवान धीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. 

२ । श्रुती प्र. नळकांडे, वधी व न्यास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 

3 Tort दि. पाटील, उद्योग, उर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 

४ | लक्ष्मी बा. पगलवाड, लिपीव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

GQ | ज्योती शि. सुर्यवंशी, क्रिडा ब युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 
क्रिडा अधिकारी 

६ | शिल्पा द. चाबुकस्वार, जिल्हा क्रिडा अधिकारी कार्यालय, पुणे. 
क्रिडा अधिकारी 

७ । जयश्री बि. देवकर, क्रिडा अधिव क्रिडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 

८ पा सू. अडसुळ, सहा. संचालक | क्रिडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 

९ | संगोता म. जगताप, क्रिडा अधिव क्रिडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 

१० | किरण कि. राठोड, लिपीव अभिलेख संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

११ | प्रियंका बबन कुटे, जवान राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर. 

१२ | स्नेहल वि. जगताप, क्रिडा अधिकारी | जिल्हा क्रिडा अधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 


Digitally signed by Swati Madhukar 


Swati Madhukar ता 


IN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 
N an al GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.17 18:38:52 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


